पाटबंधारे तसेच मृद संधारण व पाणलोट 
क्षेत्र व्यवस्थापन अंतर्गत भूविकास भांडवली 
खर्च समायोजन व त्यावरील व्याज दर 


सन २०१९-२०. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आयआरआय-२०२०/प्र.क्र.२५/२०/विनियम 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१ मे, २०२१ 
वाचा - 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः आयआरआय -२०१६/प्र.क्र.२२/१८/विनियम, दि.१८.८.२०२०. 


शासन निर्णय - 

ज्या बांधकामाचे (वर्क्स) भांडवली लेखे ठेवण्यात येतात अशा भांडवली खर्चावरील तसेच मृद 
संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन अंतर्गत ज्या भूविकास कामाचे भांडवली लेखे ठेवण्यात येतात त्यावर, 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता समायोजन करण्यासाठी आकारावयाचा सरासरी व्याजाचा दर 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निश्चित केला आहे. 


अ.क्र. | आर्थिक वर्ष विशेष ठेवी गुंतवणूकोचे वर्ष । व्याजदर 
ह. सन २०१९-२० सन २०१९-२० ९% 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२११४४५४६३९०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


INDRAJEET 
SAMBHAJI GORE 
( इंद्रजित गोरे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 


१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
२. सर्व सन्माननीय विधान परिषद /विधानसभा व संसद सदस्य, 
३. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

६. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

८. प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
१२. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


शासन निर्णय PATH: आयआरआय-२०२०/प्र.क्र.२५/२०/विनियम 


१३. विशोष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 

१४.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

१८. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे /नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 

२०. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकणभवन, नवी मुंबई, 

२१. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण/पुणे /नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
२२. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२४. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२५. कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२६. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२७. सर्व कोषागार अधिकारी, 

२८. निवड नस्ती (विनियम), वित्त विभाग. 


KKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


